बंद्यांया अभिवचन (Parole) व संचित 
(Furlough) रजा मंजूरीसाठी सादर करण्यात 
येणा-या पोलीस अहवालाबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सीओटी १११२/ प्र.क्र. ६१०/१२/तुरुंग-३ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई ४०० ००५. 
तारीख: ८ ऑगस्ट, २०१३. 


परिपत्रक 

राज्यातील कारागृहातील बंद्यांनी अभिवचन (Parole) / संचित (Furlough) रजेसंबंधी केलेल्या 
विनंती अर्जावर विचार करतांना, सदर बंद्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेडनकडून अभिप्राय घेण्यात येतात. 
या अभिप्रायांच्या आधारे रजा मंजूरीसाठी सक्षम असलेल्या प्राधिका-याकडून बंद्याच्या रजेसंबंधी निर्णय 
घेण्यात येतो. 


२. मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी क्रिमिनल अँप्लिकेशन क्र. 9¥99/2093 मध्ये 
दिनांक १९.७.२०१३ रोजी पुढीलप्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत:- 


It is necessary that the District Superintendent of Police, as well as District 


Magistrate in the State, be directed to furnish objective reports as regards parole/ furlough 
after taking into account the past record of the prisoner, namely, his earlier release and 
offences, if any, reported against him, during the period of release. The report ought not 
be furnished barely on the basis of "apprehension or possibility of his commission of 


offence". 


३. तरी, सर्व घटक पोलीस प्रमुख, जिल्हा दंडाधिकारी, अतिरिक्‍त जिल्हादंडाधिकारी आणि 
कारागृह उपमहानिरीक्षकांना मा. न्यायालयाच्या उपरोक्‍त परिच्छेदातील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीओटी १११२/ प्र.क्र. ६१०/१२/तुरुंग-३ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८०८१६४९५१९१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arunkumar 


Arunkumar मदत Reacher 


DN: CN = Arunkumar Rangnath 


Rangnath MAHARASHTRA, 0 = 
Kalkhair 2 agers ioe 
(अ.रं.काळखैर) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
३. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, 
५. सर्व पोलीस आयुक्त, 
६. सर्व पोलीस अधिक्षक. 
७. सर्व कारागृह उपमहानिरिक्षक, 
८. सर्व जिल्हा, मध्यवर्ती आणि खुले कारागृह अधिक्षक, 
९. निवडनस्ती तुरुंग-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


